शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ईगव्हर्नन्स 
प्रकल्पाअंतर्गत ९ &४ सल्लागार सेवा शुल्क 
अदा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.३५ /संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं-०८०/४/२०१/-०/० माहिती व 
तंत्रज्ञान संचालनालय-[)॥ (MH), दि.०१ BS, २०१४ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१५१८/प्र.क्र.५२/संगणक, दि. ७ डिसेंबर, २०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१५१८/प्र.क्र.३५/संगणक, दि. २१ डिसेंबर, २०१८ 
४) आयुक्त, (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/२०१९/११९८/विसअताप्रक 
१०६७९३/ आस्था क १४३/९८७, दि.७.०२.२०१९. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्र.१ च्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या € & ४च्या सर्व 


सल्लागारांना संदर्भ क्र.२ अन्वये जून, २०१९ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी आहे. आयुक्‍त 


(शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी € & ४ सल्लागारांचे १ ऑगस्ट, २०१८ ते ३१ डिसेंबर, २०१८ च्या 


सल्लागार शुल्कापोटी रुपये ६०,३०,३९०/- निधीची मागणी संदर्भ क्र.४ अन्वये केली आहे. त्या 


अनुषंगाने विभागात कार्यरत € & ४ सल्लागारांच्या देय Bourne निधी वितरित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार € & ४ सल्लागारांच्या 


सेवा शुल्कापोटी रु.६०,३०,३९०/- निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. £€&४सल्लागारांचे सेवा Bon संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये विहित केल्यानुसार 


तसेच कार्यादेशात नमूद अटी व शर्तीनुसार अदा करण्यात येत आहे. 


3. २ वरिष्ठ सल्लागारांचे पाच महिन्याचे सेवा शुल्क व ३ वरिष्ठ सल्लागार व १ अर्धवेळ 


व्यवस्थापकीय सल्लागार यांचे तीन महिन्याचे सेवा शुल्क अशा एकूण देयकाचा तपशिल 


खालील तक्त्याप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.३५ /संगणक 


अ.क्र. पदनाम पद प्रतिमाह सेवा | कालावधी रक्‍कम 
संख्या | शुल्क दर 
a ढी Half Time Managing णि १,३९,५०० १ ऑक्टोबर, २०१८ ते | ४,१८,५०० 
Consultant 39 डिरौंबर, २०१८ 

२. Senior Consultant 2 2,42, 000 १ ऑक्टोबर, 2092 ते | 94,92,000 
39 डिसेंबर, २०१८ 

३. Senior Consultant शं २,२०,००० | १ ऑक्टोबर, २०१८ ते | ६, ६०,००० 
३१ डिसेंबर, २०१८ 

छु. Senior Consultant २ २,५२,००० १ ऑगस्ट, २०१८ ते । २५,२०,००० 


३१ डिसेंबर, २०१८ 


एकूण  ।५१,१०,५०० 
CGST 9% 8,48, 884 


SGST 9% 
४,५९,९४५ 


एकूण ६०, ३०,३९० 


४. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०१८-१९ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचाळनालय, 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ९०२२५१६०८०५९६२१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pravin Rajaram 


Mundhe ania erin 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 

१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.३५ /संगणक 


५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 


८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


) 
) 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


